श्री क्षेत्र औंढा (नागनाथ),जि. हिंगोली 
तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी 
लेखाशिर्षास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१९/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जून, २०२४. 


वाचा: १) नियोजन विभाग, झासन निर्णय, क्र. तिक्षेवि-२०२२३/प्र.क्र.९९/का.१४४४-अ, 
दिनांक ३०/११/२०२३. 
२) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.३४/का.१४४४- 
अ, दिनांक १२/०३/२०२४ 


प्रस्तावना: 


नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. तिक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.२९/का.१४४४-अ, दिनांक 
30/99/2023 अन्वये “श्री. क्षेत्र औंढा (नागनाथ),जि. हिंगोली तीर्थक्षेत्र विकासाच्या रुपये १५.२१ 
कोटी किंमतीच्या आराखड्यास” प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा आराखडा सन 


२०२३-२४ पासून अंमलात येत आहे. सदर आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांवर 
होणारा खर्च भागविण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येत आहे. तसेच वित्तीय तरतूद व 


लेखाशीर्ष याबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील असे Sea शासन निर्णयामध्ये 


नमूद करण्यात आले आहे. 


२. दरम्यान यापुढे प्रत्येक आराखड्याकरीता स्वतंत्र महसुली व भांडवली लेखाशिर्ष न 
घेता सर्व आराखड्यांसाठी एक महसुळी व भांडवली लेखाशिर्ष करण्याचे धोरण 


शासनस्तरावरुन निश्चित करण्यात आले असल्यामुळे यापुढे नियोजन विभागामार्फत 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणाऱ्या तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास आराखड्यांसाठी 


उपरोक्त वाचा येथील क्र.२ अन्वये नवीन लेखाशीर्षास मंजूरी देण्यात आली आहे. 


३. A BAT H. 9-7 Q Vl अनुषंगाने “श्री. क्षेत्र ओढा (नागनाथ),जि. हिंगोली तीर्थक्षेत्र 
विकास आराख्ड्यांतर्गत” करण्यात येणाऱ्या कामांवर होणारा खर्च भागविण्यासाठी 
लेखाशीर्षास मंजूरी देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.९९/का.१४४४-अ 


शासन निर्णय :- 


“श्री क्षेत्र ओढा (नागनाथ),जि. हिंगोली तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत” करण्यात 
येणाऱ्या कामांवर होणारा खर्च, नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि- 
२०२३/प्र.क्र.३४/का.१४४४-अ, दिनांक १२/०३/२०२४ अन्वये मंजूरी देण्यात आलेल्या खाली 


नमूद SSRI भागविण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


भांडवली खर्चासाठी Saris : 


मागणी क्र. ओ-१० (भांडवली Wa) 


५४५२, पर्यटनावरील भांडवली खर्च 5452 Capital outlay on Tourism 
04, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा 01 Tourist Infrastructure 
ee il पर्यटन केद्र 101 Tourist Centres 
ae 1." 

(००) (१५) | “तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास | (००)(15) | “Pilgrimage And Tourism 
आराखडा” (कार्यक्रम/दत्तमत) Destination Development 
(48420299) Plan” (Scheme/Voted) 

(54520211) 
महसूली खर्चासाठी लेखाशीर्ष : 
मागणी क्र. ओ-८ Demand No.O-¢ 
३४५२ पर्यटन 3452 Tourism 
rod q पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा ।01 Tourist Infrastructure 
ew | पर्यटन केद्र 101 Tourist Centres 
aa Gane 
(००) (१६) | “तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास | (00)(16) | “Pilgrimage And Tourism 
आराखडा” (कार्यक्रम/दत्तमत) Destination Development 
(२३४५२२३०६६) Plan” (Scheme/Voted) 
( 34523066) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१९/का.१४४४-अ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२११४२८१११४१६ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKUMAR GANGARAM RAUT 


N A N D KU MA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2364c4585e9e2f4e1a3eb4e4ad8e29fd11241a0ac 

GA N GA RA M 1929b933f28fc39d2906d1 1, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=EFAB57699 10D3540376EC2062B6C2A6B1B 
D6E7BC121FF37D75E24F4318761C66, cn=NANDKUMAR 

RA U T GANGARAM RAUT 
Date: 2024.06.21 14:41:51 +05'30' 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 


१ 

२. 

3. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीमहाराज नगर 

५. जिल्हाधिकारी, हिंगोली 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली 

८. जिल्हा नियोजन अधिकारी, हिंगोली 

९. कार्यासन व्यय-८/अर्थ-१६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


